वाचा : 


“डॉ.बंदोरवाला कुष्ठरोग रुग्णालय पुणे येथे 
Tayo सेवा, आहार सेवा, सुरक्षा सेवा व 
स्वच्छता सेवेसाठी प्रशासकीय मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 


शासन निर्णय, क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२५०/आरोग्य ३ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 


जी.टी. 


रुग्णालय आवार, मुंबई - ४०० ००१. 


दिनांक : ३० डिसेंबर, २०१९. 


१) सह संचालक, आरोग्य सेवा, कुष्ठरोग व क्षयरोग, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- 
ससंआसे/कुष्ठवक्षय/कक्ष १०२/ई-निविदा मान्यता/डॉ.बंकुरुको/२८८८६४-६६/२०१९ 
दिनांक ०९.०८.२०१९ व १६.१०.२०१९ 


प्रस्तावना: 


डॉ. TARAS कुष्ठरोग रुग्णालय, पुणे येथे वस्त्रधुळाई, आहार, सुरक्षा व स्वच्छता सेवा 


उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय: 


डॉ.बंदोरवाला कुष्ठरोग रुग्णालय, पुणे येथे Taos, आहार सेवा, सुरक्षा सेवा व स्वच्छता 


सेवेचा उपलब्ध करुन देण्यासाठी खालील प्रमाणे प्रशासकीय मान्याता देण्यात येत आहे: 


अ.क्र. सेवेचा प्रकार अंदाजित वार्षिक खर्च 
Ea सुरक्षा सेवा रु.२७,१८,३८०/- 

२ स्वच्छता सेवा रु.२९,४०,०००/- 

3 वस्त्रधुळाई सेवा रु.३६,००,०००/- 

४ आहार सेवा रु.१,२६,००,०००/- 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२५०/आरोग्य ३ 


सदर प्रस्तावाची सविस्तर माहीती खालील प्रमाणे : 


सुरक्षा सेवा : 


सेवेचा 
प्रकार 


मासिक खर्च 
खर्च 


अंदाजित मासिक 


अंदाजित वाषिक खर्चे 


सुरक्षा 
सेवा 


शस्त्रधारी सुरक्षा रक्षक 
रु.२२,५८६५२नरु.४५,१७२ 
विनाशास्त्रधारी सुरक्षा रक्षक 
रु.२०,९७२५७नरु.१,४६,८०४ 
जी.एस.टी. न्परु.३४,५५५ 
THA=V.2, 26,439 


रु.२,२६,५३१ 


रु.२७,१८,३८० 


स्वच्छता सेवा: 


अ.क़ 


स्वच्छतेच्या कामाचा तपशील/बाब 


कितीवेळा स्वच्छता करणे 
अपेक्षित 


अंदाजे 
मासिक खर्च 
जी.एस.टी 
वगळून 


अंदाजे 
वार्षिक खर्च 
जी.एस.टी 
वगळून 


आतररुग्णकक्ष , 

महिला कक्ष १० खोल्या 

जनरल वॉर्ड २ 

पुरुष कक्ष १३ खोल्या 

जनरल वॉर्ड २ 

कार्यालय ७ खोल्या 

आहार विभाग 3 (जेवणाकरीता 
खोली,जेवण बनविण्याकरीता खोली व 
सामानाकरीता खोली) 

इतर इमारती (सख्रिकल वॉर्ड ५,शस्त्रक्रिया 
विभाग १,सर्जिकळ विभाग १,बाहयरुग्ण 
विभाग २,औषधोपचार 
विभाग ३,परीचारीका खोली ३ प्रयोगशाळा 
विभाग १,भोतिकोपचार खेली ३,कक्षसेवक 
विभाग २, समाज मंदीर १ 

एकूण इतर बांधकाम असलेले क्षेत्रफळ 


दिवसातून ३ वेळा व 
आवश्यक्‍्यतेनुसार 


१ लाख 


१२ लाख 


स्वच्छतागृहे १९ 
स्नानगृह 22 


दिवसातून ३ वेळा व 
आवश्यक्‍्यते नुसार 


Co लाख 


४.८० लाख 


ं रस्ते ( १९४७. १५ चौ.मी) 


दिवसातून २ वेळा 


४० लाख 


४.८० लाख 


कक्षासमोरील मोकळी जागा 


दिवसातून २ वेळा 


Co लाख 


४.८० लाख 


पृष्ठ १० पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२५०/आरोग्य ३ 


स्वच्छता साहित्य Ga फिनाइईल,साबणपावडर, 


सोडियम 
हायपोकक्‍लाराईड ,निर्जतुकि 
करण करणे करीता 
किटकनाशके,मॉब,झाडू, 
खराटे घासणी 


स्वच्छतेचे वेळापत्रक : 


1. Checklist for monitoring of cleaning services 


Sr. No. 


Subject of Monitoring (Parishistha A) 


Daily cleaning of Common areas in the Hospital 


7.00 AM 


Cleaning, mopping with disinfectant and drying with cobweb 
removal of passage, corridor, Lobby, Staircase, Waiting area, 
Kitchen, medical Store, ECT Room, Male & Female OT, 
Medical Officer Duty Room.surgical ward,male ward,female 
ward, lab pharmacist room _ ,office  ,social work 
room,physiotherapist room,staff room,drug room,Samaj mandir, 
word boy room , 


2.00 PM 


Cleaning, mopping with disinfectant and drying with cobweb 
removal of passage, corridor, Lobby, Staircase, Waiting area, 
Kitchen, medical Store, ECT Room, Male & Female OT, 
Medical Officer Duty Room. surgical ward,male ward,female 
ward, lab pharmacist room _ ,office  ,social work 
room,physiotherapist room,staff room,drug room,Samaj mandir, 
word boy room . 


7.00 PM 


Cleaning, mopping with disinfectant and drying with cobweb 
removal of passage, corridor, Lobby, Staircase, Waiting area, 
Kitchen, medical Store, V.C. Hall,ECT Room, Male & Female 
OT, Medical Officer Duty Room. surgical ward,male 
ward,female ward, lab pharmacist room ,office ,social work 
room,physiotherapist room,staff room,drug room,Samaj mandir, 
word boy room , 


Weekly 
Hospital 
Cleaning 


Scrubbing, washing & drying of passage with cobweb removal 
along with corridor, Lobby, Staircase, Waiting area, Kitchen, 
medical Store, ECT Room, Male & Female OT, Medical Officer 
Duty Room. surgical ward,male ward,female ward, lab 
pharmacist room ,office ,social work room,physiotherapist 
room,staff room,drug room,Samaj mandir, word boy room . 


Signature of Supervisor should be taken each time after completion of above 


mentioned work. 


Daily ward cleaning 


7.00 AM 


Cleaning, mopping with disinfectant and drying of floor and 
tiles up to 1 meter, toilet with bathroom, wash basins, urine pots 
and bedpans, disinfection of Linen with 1% sodium 


पृष्ठ १० पैकी ३ 


२५ हजार ३ लाख 


एकूण २.४५ लाख | २९.४० लाख 
n 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२५०/आरोग्य ३ 


hypochlorite, Dusting & Wiping of tables, chairs, shelves, water 
coolers, cupboards, Telephones, computer & other equipments, 
Nursing station. 


2.00 PM Cleaning, mopping with disinfectant and drying of floor and 
tiles up to 1 meter, toilet with bathroom, wash basins, urine pots 
and bedpans, disinfection of Linen with 1% sodium 
hypochlorite, Dusting & Wiping of tables, chairs, shelves, water 
coolers, cupboards, Telephones, computer & other equipments, 
Nursing station. 

7.00 PM Cleaning, mopping with disinfectant and drying of floor and 


tiles up to 1 meter, toilet with bathroom, wash basins, urine pots 
and bedpans, disinfection of Linen with 1% sodium 
hypochlorite, Dusting & Wiping of tables, chairs, shelves, water 
coolers, cupboards, Telephones, computer & other equipments, 
Nursing station. 


Signature of Sup 
mentioned work. 


ervisor should be taken each time after completion of above 


Weekly ward cleaning time table 


Monday Scrubbing, Washing & drying of whole ward, man height 
column, side walls with detergent and disinfectants, 

Tuesday Cleaning mopping and drying of ceiling fans, tube lights, 
cobweb cleaning. 

Wednesday Cleaning of cots & bedside lockers 

Thursday Cleaning mopping and drying of partition, furniture, cupboards. 

Friday Cleaning of doors & window channels 

Saturday Cleaning of BMW logistics i.e bins, puncture proof containers, 
handcarts etc. 

Sunday Cleaning of dressing trolleys, Instruments, food trolleys, racks, 


water cooler etc. 


Signature of Sup 
mentioned work. 


ervisor should be taken each time after completion of above 


Toilet cleaning 


Scrubbing & Drying of floor 


schedule in 


Sidewall cleaning upto Man height 


each shift i.e 


Wash basin & Surrounding area cleaning 


morning, 


External Tap cleaning 


evening and 


Mirror cleaning 


night. 


Commode & Urinals cleaning 


Exhaust fan, tubelight, switchboards cleaning 


Cobweb removal 


Signature of Sup 
mentioned work. 


ervisor should be taken each time after completion of above 


Daily 


OPD Departments, Office Room, Kitchens, Training Hall, 
Medical Officers Duty Roomsm OT Section, Lab, Store 
Room etc. 


7.00 AM 


Cleaning, mopping with disinfectant and drying of floor, 


पृष्ठ १० पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२५०/आरोग्य ३ 


registration and dispensing room, information desk, OPD rooms 
with doors & handles, chairs, tables with glass, water cooler 
outside cleaning, cleaning of toilets and wash basins. 


2.00 PM Cleaning, mopping with disinfectant and drying of floor, 
registration and dispensing room, information desk, OPD rooms 
with doors & handles, chairs, tables with glass, water cooler 
outside cleaning, cleaning of toilets and wash basins. 


7.00 PM Scrubbing, washing and drying of whole OPD with cobweb 
removal cleaning & dusting of furniture, window channels, 
switch boards, cleaning of fans, tube, chairs cleaning in waiting 
area. 


Signature of Supervisor should be taken each time after completion of above 
mentioned work. 


Daily Office of medical Superintendent, Administrative Building, 
Metron Office, Supervisor Office, Pharmacy Office cleaning 


9.00 AM Cleaning, mopping with disinfectant and drying of floor , 
dusting & wiping of tables, chairs, shelves, water coolers, 
cupboards, Telephones, computer & other equipments, cleaning 
of toilets & wash basins, water cooler cleaning (Outside) 


4.00 PM Cleaning, mopping with disinfectant and drying of floor , 
dusting & wiping of tables, chairs, shelves, cupboards, 
Telephones, computer & other equipments, cleaning of toilets & 
wash basins, water cooler cleaning (Outside) 


Weekly Scrubbing, washing and drying of whole office with cobweb 
removal 


Dustbin movement twice daily for general waste and as per BMW guidelines for 
bio medical waste for all stations in hospital. 


Road area cleaning 10 acre area 


Roadside grass removal as required by hospital incharge. 


Terrace cleaning once a day 


Water tank cleaning every month 


Pump house cleaning daily 


Postmortem room & mortuary cleaning once a day with scrubbing, washing and 
drying as and when required. 


The services are provided at 3 times a day 1.e. on 8.00 AM, 2.00 PM & 800 PM. 
In addition to services mentioned above, | additional sweeper is provided in OPD 
time & | additional sweeper for 24 hours in Female wards. 


Signature of Supervisor / (Male / Female) should be taken each time after 
completion of above mentioned work. 


10 


Sufficient stock of detergents, disinfectants, sodium hypochlorite etc. to be 
monitored by suoperviser of contractor 


11 


Whether brooms, moppers, floor scrubbers supplied by contractor are in sufficient 
quantity to be monitored by Chief Administrative Officer / Administrative Officer 
/OS. 


12 


Whether contract sweepers are with uniforms supplied by contractor to be 


पृष्ठ १० पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२५०/आरोग्य ३ 


monitored by Chief Administrative Officer / Administrative Officer / ().9. 

13 Whether identity cards and protective gears supplied by Hospital to be monitored 
by Chief Administrative Officer / Administrative Officer / O.S. 

14 Whether Quarterly medical checkup of contract sweepers carried out with record 
monitored by Assistant Matron / Sister / Staff nurse under supervision Senior 
Medical Officer . 

15 Whether 3 doses of Hepatitis B vaccine administered to contract sweepers with 
record monitored by Sister Senior Medical Officer . 

वसत्रधुलई सेवा : 

१) डॉ.बंदोरवाला कुष्ठरोग रुग्णालय,कोंढवा (बु) पुणे- we हे ३५० खाटांचे शासकिय रुग्णालय असून 
सद्या १८० ते Roo आंतररुग्ण दाखल असतात रुग्णालयातील रुग्णांचे मलमपट्टी मुळे 
माखलेल्या व रक्‍ताच्या वस्त्रांचे प्रथम निर्जतुकिकरण करणे आवश्यक राहिल .हायड्रोजन 
पॅरॉक्साईडमध्ये योग्य प्रमाणात ब्लिचींग सोल्यूशन मध्ये भिजवून ३० मी. ठेवणे बंधनकारक 
आहे. 

२) अर्ध्यातासानंतर साबण पावडर मध्ये बोरेक्स पावडर योग्य प्रमाणात मिसळून गरम पाण्यामध्ये 
भिजवून कपडे धुवावे लागतील. कपडे धुतल्यानंतर कपडयांना मऊपणा येण्याकरीता सोल्यूशन 
वापरावे लागेल.तदनंतर अधिपरीचारीका यांच्या तपासणीमध्ये esd आढळून न आल्यास 
परत धुवावे लागतील. 

३) दररोज व टॉवेल,डॉशिटस,बेडशिट,उशीकव्हर एक दिवसाआड धुवावे लागतील . अंथरुणामध्ये 
असलेल्या रुग्णांचे see दररोज धुवावे लागतील. 

४) याशिवाय रुग्णालयातील पडदे,बेडसाईड स्क्रिनचे कापड इत्यादी दर पंधरा दिवसांनी धुवावे 
लागतील. 

a) रेड वूलन ब्लॅकेट महिन्यातून दोनदा धुवावी लागतील. 

६) दरोरोज सकाळी ११.३० वाजता प्रत्येक रुग्णालयातून,शस्त्रक्रियागृह,प्रसुतीगृहातून इ. विभागातून 
वस्त्रे लॉन्ड्री बॅग मध्ये मोजून गोळा करणे व त्याची नोंद नोंदवहीत घ्यावी व त्यावर संबंधित 
प्रमुखाची स्वाक्षरी घ्यावी. व त्यावर संबंधित प्रमुखाची स्वाक्षरी घ्यावी . 

७) शस्त्रक्रिया विभागातून रक्‍ताने माखलेली सर्व कपडे वेगळया बँग मधे मोजून गोळा करुन ती 
प्रथम १ ते १.५ टक्‍के सोडीयम हायपोक्‍लोराईड मध्ये २० मिनीटे बुडवून ठेवावे. रक्‍ताने 
माखलेल्या वस्त्रांचे निर्जतुकिकरण करताना हातमोजे वापरावेत. 

८) निर्जंतुकीकरण केलेली तसेच निर्जतुकीकरण केलेली वस्त्रे वेगळया लॉन्ड्री बॅगमधून धुण्याकरीता 
घंऊन जावीत. 

९) वस्त्र धुलाई करीता सावण व वॉशिंग पावडरचा उपयोग करणे . धुतलेली वस्त्रे उन्हात वाळविणे 


फक्‍त पडदयांना इस्त्री करणे. 
रुग्णालयास काही तांत्रिक अडचणीमुळे पाणी पुरवठा न झाल्यास कंत्राट दाराने पाणी उपलब्ध 
उपलब्ध करून घेऊन कपडे धुऊन दिले पाहिजेत. त्यासाठी स्वतंत्र मानधन दिले जाणार नाही. 


पृष्ठ १० पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२५०/आरोग्य ३ 


वस्त्रधुळाई खर्चाचा तपशिल : 
ROVS— AVS a 
a धु दिवसाची | मासिक | वार्षिक मासिक ; 
आ. | वस्त्रधुलाईचा | करीता | नगांची | नगांची | नगांची ; वार्षिक नगांचा 
eee नगांची | नगांची | नगांची नगांचा 
क़. तपशील मज्र दर्‌ अंदाजित पि : एकूण खर्च 
~ अंदाजित | संख्या सख्या खर्च रि 
प्रति नग : 
सख्या 
2 बेडशिट wo 2९ Zao ९९४०० ४५०५००७ ;ु७०००० 
R ब्लॅकेट ko R 200 ९१९२००७ ५०००७ ६०००० 
2 चादर Zo R ९२० ९४० ७२०० ८६४०० 
wo साडी wo wo ९८०० ९९२०० «८४००० ७६८००० 
& ब्लाऊज 2५८ Co Zoo WReo २९००० १०८००० 
& परकर्‌ Ro 23 २८० ४५८० ७६०० ९१२००७ 
rc) चुडीदार ३० 3 Qo १०८० २७०० ३२४०० 
A पॅन्ट 30 ER 2240 २३४०० ०५८०५०० ७०२०००७ 
gz शर्ट २५ ७०७ ४७०५० २९००० ४ ३७०५० ८५८५२५०००७ 
20 धोतर वठ 20 woo ४८०० ९८००० १९२००० 
११ | बनियन Qe ३० who ४०० ८७५० ८१००० 
2R टॉवेल Qu wo Zoo WRoo २९००० १०८००० 
23 टोपी 20 gq Qo ९०८० ९०००० १०८०० 
ew | पिलो कव्हर Co x4 ९८० १९२० ६८४०० ७६८०० 
ऑपरेशन 
४-५ थियटरचे wo R 200 ९२०० ५००० ६०००० 
कपडे/मास्क 
व 
१६ | जॅकेट 30 3 Qo १०८० २७०० ३२४०० 
29 पडदे Co & २०० २४०० ८००० ९६००० 
224RqQ0 २००००० २८००००० 
आहार सेवा : 
आहाराची | बाब दर मासिक खर्च | वार्षिक खर्च 
वेळ 
सकाळी ७ | चहा प्रती रुग्ण १५० मि.ली. रु.१० रु.५२५०० रु.६३०००० 


पृष्ठ १० पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२५०/आरोग्य ३ 


सकाळी ९ | शिरा/पोहा/उपमा/उडीद रु.३० रु.१५७५०० | रु.१८९०००० 
वडा/पॅटीस/इडळली/बटाटेवडा/भजी यापैकी एक Yoo 
ग्राम 
दु.१२.०० | गव्हाची चपाती, रु.७० रु.३६७५०० | रु.४४१०००० 
मुगाचे डाळीचे वरण,भात, मीठ. 
भाजी- फळभाजी/पाळेभाजी/कांदाभाजी यापैकी एक 
उसळ-मटकी/वाटाणा/चवळी/ हरबरा यापैकी एक 
दही किंवा कढी १५१ मि.ली. 
दररोज दुध ३४० मिली 
लोणचे, कांदा, लिंबु, चटणी,पापड, जेवणात बदल 
म्हणून अधून मधून देणे 
दु.३.०० | एक फळ - केळी/चिकू/मोसंबी/ संत्री/इ. रु.१५ । रु.७८७५० । रु.९४५००० 
साय.४.०० | चहा १५० मि.ली रु.१० रु.५२५०० रु.६३०००० 
साय.७.०० । रात्रीचे जेवण वरील प्रमाणे. रु.६५ रु.३४१२५० | रु.४०९५००० 
रु.२०० रु.१०५०००० | रु.१२६००००० 
२.अटीव शर्ती-: 

१) सदर खरेदीसाठी शासन निर्णय, उदयोग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक भांखस- 
२०१४/प्र.क्र.८२/ भाग ॥/उदयोग-४, दि.०१.१२.२०१६ अन्वये प्रसिध्द केलेल्या सुधारीत 
नियमपुस्तिकेत विहित केलेल्या कार्यपध्दतीचा अवलंब करण्यात यावा. 

२) बाहययंत्रणेद्वारे काम करुन घेतांना शासन निर्णय क्र.एसजीए-१५०६/प्र.क्र.११/काम-५, 
दि. ०८.११.२००६ मधील तरतूदीनुसार पूर्तता करण्यात यावी. 

३) प्रस्तावित दर हे अंदाजित आहेत.त्यामुळे ई-निविदा प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आलेला 
दर हा बाजारभावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि संबंधीत पुरवठादाराने या बाबींचा इतर 
ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे त्या दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा 
करण्यात यावी. 

४) कंत्राटी सेवकांचे वेतन त्यांच्या बँक खात्यात जमा झाल्याची खात्री केल्याशिवाय पुढील 


महिन्याचे देयक अदा केळे जाणार नाही अशी अट Tender document मध्ये समाविष्ट 
करण्यात यावी. 

खरेदी करण्यात येणा-या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर त्यांची साठवणूक व वितरण 
(Storage and Distribution) करणे तसेच पुरवठा साखळी व्यवस्थापन (Supply Chain 
management) व वस्तुसुची व्यवस्थापन (inventory Management) योग्य पध्दतीने करुन 


पृष्ठ १० पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२५०/आरोग्य ३ 


सदर बाबी विनावापर पडून राहणार नाहीत व त्यांचा विहित मुदतीत वापर होईल याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 


६) सदर सेवेची व्दिरुक्ती (Duplication) होणार नाही याची दक्षता घेण्यात यावी. 

७) संपूर्ण कंत्राटी सेवा प्रक्रिया राबवितांना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 
Guideline) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 

८) कंत्राटी सेवा प्रक्रिया पुर्ण झाल्यानंतर केंद्रीय खरेदी समितीच्या मान्यतेनंतरच पुरवठा 
आदेशा निर्गमीत करण्यात यावेत.बीड 

९) सदर प्रस्ताव रु.३.०० लक्ष पेक्षा जास्त असल्याने ई-निविदा प्रक्रिया राबवून कंत्राटी सेवा 
घेण्यात यावी. 


१०) सदर खर्च मंजुर करण्यात आलेलया तरतूदीमधून भागविण्यात यावा. 
११) स्वच्छता सेवेची निविदा क्षेत्रफळाप्रमाणे न काढता रुग्णालयाचे वेगवेगळे कक्ष, स्वच्छता गृहे 
व स्नानगृहे, अंतर्गत रस्ते, मोकळी जागा व व्हरांडा इ. नुसार काढण्यात यावी. 

४. सदर शासन निर्णय, शासन निर्णय, शासन निर्णय,वित्त विभाग क्र.विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, दि.१७.४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका,१९७८,भाग पहिला, उपविभाग-दोन मधील अ.क्र.४,नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय 
विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमीत करण्यात येत आहे. 
दघ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९१२३०१३२६०२८९१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


= Digitally signed by Roshani 
R 0 5 h a n | Dinesh Kadam Patil 
DN: CN = Roshani Dinesh 
: Kadam Patil, C = IN, S= 
D | al e 5 h Maharashtra, O = Government Of 
Maharashtra, OU = Public Health 


aD 
Kad a mM 2 at | | Dato: 201g 2.30 14:00:24 
"30° 


+05'3 


(रो.दि.कदम पाटील) 
अवरसचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत, 
१. महालेखापाल-१/ २, महाराष्ट्र, (लेखा परिक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 


पृष्ठ १० पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.२५०/आरोग्य ३ 


२. आयुक्त आरोग्य सेवा व अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
३. संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 

४. सह संचालक, आरोग्य सेवा, (खरेदी कक्ष), मुंबई. 

५. वैदयकी अधिक्षक, डॉ. बंदोरवाला कुष्ठरोग रुग्णालय पुणे. 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय, पुणे. 

७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

८. वित्त विभाग (कोषागारे/ प्रशासन 4), मंत्रालय, मुंबई. 

९. अवर सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग (अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
१०.निवडनस्ती (कार्यासन आरोग्य-३). 


पृष्ठ १० पैकी १० 


